सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गुणवंत 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सन २०१३-१४ या 
वर्षाचा पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा: शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.पुरस्कार १००९/१७५/आस्था-२, 
दि.१७/२/२०११. 
शासन निर्णय 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अतांत्रिक संवर्गातील वर्ग-१ ते वर्ग-३ च्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा तसेच तांत्रिक संवर्गातील -३ च्या कर्मचाऱ्यांचा, त्यांनी आपले 
प्रशासकीय PRACT पणाला लावून शासकीय कामात दाखविलेल्या नैपुण्याबद्दल व 
शासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल प्रतिवर्षी प्रशस्तीपत्र 
व सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्याची योजना शासनाने सुरु केली आहे. 
२. वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०१३-१४ या वर्षाकरीता खाळील तक्त्यातील 
गुणवंत अधिकारी/कर्मचारी यांची निवड करण्यात आली आहे. सदर गुणवंत 
अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशस्तीपत्र व गौरवचिन्ह प्रदान करण्याच्या समारंभाचा दिनांक व 
वेळ स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालय 

।१. | श्री. के. एन.भोयर प्रमुख आरेखक मुख्य अभियंता, नागपूर 

2. श्री.सुनिल बळीराम नक्षिणे वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, नागपूर 

३. श्री.अतुल एम. साकरकर वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, नागपूर 

४. श्री.राजू शिवाजीराव आगरकर आरेखक मुख्य अभियंता अमरावती 
4, श्री.शिरीष शामसुंदर गढीकर वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता अमरावती 
६. श्रीकख आयुब शेख कादर संगणक मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
७. श्री. रत्नाकर लक्ष्मण मळाले कनिष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
G श्री.शत्रूघ्न सखाराम केंद्रे प्रथम लिपीक मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
९. श्री.सुनिल सर्जराव पाटील अनुरेखक मुख्य अभियंता, पुणे 
१०. | श्री.एस.एम.देशामुख वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, पुणे 
Paes | १. श्री.डी.एम.महाजन वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, नाशिक 
१२. श्री.दिलीप कुमावत वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, नाशिक 
१३. श्री. उदय डी. डाफळे वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, मुंबई 

१४. श्री. सुभाष गंगावणे वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, मुंबई 

१५. श्री.भिमसेन मारुती डोके वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, मुंबई 

१६. श्री.उत्तम ना. मेडके लघुटंकलेखक मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 

१७. श्री. अशोक मोहिते कक्ष अधिकारी मंत्रालय 

१८. श्रीमती मनिषा मुणगेकर लिपीक मंत्रालय 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 


३. निवड झालेल्या गुणवंत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सेवापुस्तकात संबंधित विभाग/ 
कार्यालय प्रमुखांनी “प्रहास्तीपत्र देवून गौरव करण्यात आला” अशी नोंद घ्यावी व तसे 
संबंधितांना कळवावे. 


४. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च, पुरस्कार प्रदान करण्याचा कार्यक्रम ज्या प्रादेशिक 
विभागामध्ये आयोजित करण्यात येईल त्या प्रादेशिक विभागाने त्यांना मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून “२०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ००१-संचालन व प्रश्ञासन (चार) पर्यवेक्षण (०५) 
कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०९०७११५४४५७८१८ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Chandrashekhar Prabhakar Josh 
IN, 


Chandrashekhar ®sseccenserrsc 


call 400032, ‘Maharash' 
5.4.20=2¢8893d1513ab2ea4a7f8c612a31ac748bd05ab00efd5e22f2 


3 


d25c9872e36d29, 


1 rialNumber=423be4ff70a89bfc945ec5e481b972d568094459d7f182 
[| a h a a r 0 S h | 191968860243 189, 


सहपत्र : गुणवंत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची यादी (चंद्ररोखर जोशी) 
सचिव (रस्ते) 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


. मा.राज्यपालांचे सचिव 

. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम)सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), वाहतूक, कामगार, उद्योग व 
वस्त्रो्योग यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सा.बां.विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

११.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


०८ “७ AD LO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 


१३.सर्व मुख्य अभियंते/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग 
१४.सर्व सह/उप सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१६.सर्व पुरस्कारप्राप्त अभियंते/वास्तुशास्त्रज्ञ 

१७.श्री.अशोक मोहिते, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 

१८. श्रीमती मनिषा मुणगेकर, लिपीक, मंत्रालय 

१९.श्री उत्तम ना.मेंडके, लघुटंकलेखक, मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
२०.श्री.मिमसेन मारुती डोके, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई 
२१.श्री.सुभाष गंगावणे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई 
२२.श्री.उदय डी.डाफरे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई 
२३.श्री.दिळीप कुमावत, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नाशिक 

२४.श्री डि एस महाजन, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नाशिक 

२५.श्री एस.एस.देशमुख, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, पुणे 
२६.श्री.सुनिल सर्जेराव पाटील, अनुरेखक, मुख्य अभियंता, पुणे 
२७.श्री.शत्रुघ्न सखाराम केंद्रे, प्रथम लिपीक, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
२८. श्री रत्नाकर लक्ष्मण मळाले, कनिष्ठ, मुख्य अभियंता,औरंगाबाद 
२९.श्री.शेख अयुब शोख कादर, संगणक, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
३०.श्री.शिरीष शामसुंदर गढीकर, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, अमरावती 
३१.श्री.राजू शिवाजीराम आगरकर, आरेखक, मुख्य अभियंता,अमरावती 
३२.श्री.अतुल एम.साकरकर, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नागपूर 
३३.श्री सुनिल बळीराम नक्षिणे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नागपूर 
३४.श्री.के.एन.भोयर, प्रमुख आरेखक, मुख्य अभियंता, नागपूर 
३५.निवड नस्ती-कार्यासन (आस्था-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


